सन २०१८-१९ मध्ये प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण 
(राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था), नागपूर 
यांना निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०१८/प्र.क्र.८२/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मार्च, २०१९ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २८१९/(३/१९)/ अर्थसंकल्प 
दिनांक ३० मार्च, २०१९ 

शासन निर्णय:- 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था), नागपूर मार्फत सुरू 


असलेल्या विज्ञान व गणित विषयक अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०१८- 


१९ या आर्थिक वर्षाकरिता पुनर्विनियोजनाव्दारे प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 


रु. ९६,५८,५०१/- इतकी तरतूद उपलब्ध झालेली आहे. सदर रू. ९६,५८,५०१/- लक्ष इतका 


निधी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था), नागपूर यांना वितरित 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण- (०१) प्राथमिक शिक्षण, 


(०२)(०६) राज्य विज्ञान संस्थांना त्या चालवित असलेल्या अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी 


करण्यासाठी सहाय्य (२२०२८६६) 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षां खाळी 


पुनर्विनियोजनाव्दारे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करण्यात आलेल्या 


रु.९६,५८,५०१/- तरतुदीतून करण्यात यावा. सदर निधी प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी खर्च 


करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.८२/प्रशिक्षण 


३. यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संचालक, राज्य 


विज्ञान संस्था, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच, ज्या उद्दिष्टांसाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करावा व 


त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५७/१९/ व्यय-५ दिनांक 


२८/२३/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१६१४३६६५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Baban Ranganath Mali 
Of Mah. ht School Educati 

a an And Sports Departrment, postalCode=400032, st=Maharash' 

2.5.4.20=058a3365edca1 bab7b5a512fa9b602a739d12b55819b89fd 

7154a7a28ccbi 

erialN ber=d2974b67a90018e618d5e1 1ffd00382f063542cc3d86 
a Nn g a Nn a h a | 6753cfd5a4ad652b1 908, Babat al 

Date: 2019.03.30 16:17:32 +05'30' 

(बी.आर.माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. 
२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे. 
४. संचालक, लेखा व कोषागार मुंबई. 
५. संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था), नागपूर 
६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्‍कम बी.डी.एस. प्रालीवर तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. 
७. कोषागार अधिकारी, पुणे 
. कार्यासन प्रशिक्षण, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय (निवड नस्ती). 


io 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


